मंत्रालयीन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
पदोन्नतीसाठी किमान आवश्यक पात्रता गुण 
निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १२१९/प्र.क्र.१३८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४/०२/२०२० 


संदर्भ 9) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-१०८९/३९/८९/चौदा, दि.२६.०२.१९९६ 

२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२००२/प्र.क्र.२०/०२/१२, दि.२३.१२.२००२ 

३) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्र.एएससी-२०११/(१०२/११)/१४-अ, दि.०६.०७.२०११ 

8) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०११/(१०१/११), १४-अ, दि.२९.०७.२०११ 

५) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दि.०१.०८.२०१९ 


परिपत्रक 

राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यवाही बाबतची 
एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ अन्वये विहीत करण्यात आली आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये दि.२३.१२.२००२ व दि.०१.०३.२०१७ चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये शासन निर्णय दि.०२.०२.२०१७ नुसार विहित केलेली १ ते १० मर्यादेत संख्यात्मक गुण देण्याची 
पध्दत विचारात घेऊन, पदोन्नतीच्या विविध टप्प्यांसाठी गुणांकानुसार ५ वर्षांच्या एकूण ५० गुणांपैकी किमान 
आवर्यक पात्रता गुण (Benchmark Score) विहित करण्यात आले आहेत. 
२. शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ नुसार पदोन्नतीसाठी किमान आवऱ्यक पात्रता गुण निश्चित केल्यामुळे 
आता, संदर्भाधीन क्र.१, ३ व ४ येथील शासन परिपत्रके निष्प्रभ ठरत असल्याने ती या परिपत्रकाद्वारे अधिक्रमित 
करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२१४१७१८०७९००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या ae सार व नावांने, शा त 
ajanan Bhimraoy eerie ५ पहाव 


00032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a7 


(ग.भि.गुरंव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव - सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) सह/उप सचिव (आस्थापना) - सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) 


निवड नस्ती कार्या.१४ 


